शासकीय तंत्रनिकेतनातील अधिव्याख्याता यांचा 
परिविक्षा कालावधी समाप्त करुन नियुक्ती पुढे सुरु 
ठेवण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, 

शासन निर्णय क्र. पकास-३४१५/प्र.क्र.३१२/१५/तांशि- ७ 
मंत्रालय, मुंबई-४०००३२. 
दिनांक :- १७ मार्च, २०२०. 


पहा :- १) शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग,क्र.परिवि-२७१५/प्र.क्र.३०२/आठ,दि.२९ फेब्रुवारी,२०१६ 
२) संचालक, तंत्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे पत्र क्र. ४अ/आस्था/परिविक्षा/ 
२०१५/४६६, दि. २२ जुले, २०१५. 
३) संचालक, तंत्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे पत्र क्र. ४अ/आस्था/परिविक्षा/ 
२०२०/७२, दि. ११ फेब्रुवारी, २०२०. 
४ या विभागाचे समक्रमांकाचे शासन आदेशा दि.१६, मार्च,२०१६. 


शासन निर्णय:- 

शासकीय तंत्रनिकेतनामधील, महाराष्ट्र तंत्रनिकेतन शिक्षक सेवा गट - अ, या संवर्गातील शासकीय 
तंत्रनिकेनांमधील संबंधित अधिव्याख्याता यांची दोन वर्षांच्या परिविक्षाधीन कालावधीकरिता नियुक्‍ती करण्यात 
आली आहे, सदरचा कालावधी पूर्ण झाल्याने त्यांचा परिविक्षा कालावधी समाप्त करण्याबाबतचा प्रस्ताव संदर्भाधीन 
क्र.०२ येथील पत्रान्वये प्राप्त झाला आहे. सदर प्रस्तावातील त्रुटींची पूर्तता संदर्भाधीन क्र.०३. येथील पत्रान्वये 
करण्यात आली आहे. 
2. शासन सेवेतील अधिकारी/कर्मचारी यांचा परिविक्षाधीन कालावधी समाप्त करण्यासंदर्भातील संदर्भाधीन 
क्र.१ येथील शासन निर्णयातील अटींची पूर्तता सदर प्रकरणी होत असल्याने त्यांचा परिविक्षाधीन कालावधी खालील 
विवरणपत्रातील स्तंभ क्र. ६ मध्ये नमुद केलेल्या दिनांकापासुन समाप्त करण्यात येत आहे व त्यांची नियुक्‍ती पुढे 
चालू ठेवण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


अ. ।अध्यापकाचे नाव व नियुक्‍ती आदेशा । रुजू झाल्याचा | परिविक्षा परिविक्षा 
क्र. | पदनाम दिनांक दिनांक कालावधीतील । कालावधी 
रजेचा पूर्ण केल्याचा 
कालावधी दिनांक 
हिं २ ३ | ८४ ५ द 
; श्रीमती कांचन सुभाषराव एससीटी- १९/११/२०१० निरंक १८/११/२०१२ 
तुळे, अधिव्याख्याता, ६५१०/(१७०/१०) (4.4) (म.न) 


अणुविद्युत अभियांत्रिकी, /तांशि-१, 
शासकीय तंत्रनिकेतन, । दि.२०/१०/२०१० 
यवतमाळ (जुने शासकीय 
निवासी महिला 
तंत्रनिकेतन, यवतमाळ) 


शासन निर्णय क्रमांकः पकास-३४१५/प्र.क्र.३१२/१५/तांशि- ७ 


३. सदर शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्र. परिवि-२७१५/प्र.क्र.३०२/ आठ/ दि.२९ 
फेब्रुवारी, २०१६ मधील तरतूदीन्वये व सामान्य प्रशासन विभाग, शासन परिपत्रक क्र.परिवि/२७१५/प्र.क्र.२०३/ 
आठ, दि.२५, ऑगस्ट, २०१५ अन्वये प्रशासकीय विभाग प्रमुखास प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात 
येत आहे 
४. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२००३१७१८०६५३५००८ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Sudhir Jaya Shetty 
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Higher and Technical 
epartment, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


Educ: 
. > 
5.4, 1ea277025fdf5a4898b244953b82406eea05963bc456f1e1e8621 
U h | r a ya h e y €5917d8305, 
serial 


INumber=e9d37d499a521b728aeb3dc8ec38b759420308b9'd781600 
2b4afOffbfl 111d7, cn=Sudhir Jaya Shetty 
Date: 2020.03.19 17:18:33 +05'30’ 


(सुधीर जया ate) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत: 
संबंधित अधिव्याख्याता (तंत्रशिक्षण संचालनालयामार्फत), 


) संचालक, तंत्रशिक्षण, तंत्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, 

) सह संचालक, तंत्रशिक्षण विभागीय कार्यालय, अमरावती, 

३) प्राचार्य,शासकीय तंत्रनिकेतन, यवतमाळ (जुने शासकीय निवासी महिला तंत्रनिकेतन, यवतमाळ), 
) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र-२, नागपूर, 

) जिल्हा कोषागार अधिकारी, यवतमाळ, 

) निवड नस्ती/तांशि-७. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


